= Recruitment DySP\State Service Exam_2009CR 14.2011 Bharade_ Order 


परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 


पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या पदावर नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्र. रापोसे १४११/प्र.क्र.१४/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक : ०७ जून, २०१९. 


वाचा:- २१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमाक १४७७ (२)/२००९/चौदा-अ, दिं.१ डिसेबर, YORE 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र. रापोसे १४११/प्र.क्र.-१४/पोल-१अ, दि.३० मे, २०११ 


शासन निर्णय:- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सन २००९ च्या तुकडीतील शिफारस 
केलेल्या उमेदवारांपैकी नियुक्‍ती न दलेले खालील ३ उमेदवार परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) पदावरील नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्याचे आढळून आले असून त्यांनी खालील 
नमूद केलेल्या अटी ब शर्तीच्या अधीन राहून परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 


(निःशस्त्र) या पदावर स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


प्रवर्ग 
इ.मा.ब. (महिला) 
अ.जा. (महिला) 
अ.जा. (महिला) 


उमेदवाराचे नांव 
श्रीमती प्रिती प्रकाश टिपरे 
श्रीमती अश्विनी सुर्यभान शेलार 
श्रीमती कल्पना माणिकराब भराडे 


१) उक्त उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वषे 
व तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्‍तीबर रुजू होण्याची तारीख त्यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 

२) उक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे एक वर्ष प्रशिक्षणासाठी रहावे लागेल. 
तदनंतर सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये ब प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी एका 
जिल्हयात त्यांना एकूण एक वर्षं, तीन महिने रहावे लागेल. 

३) उक्त उमेदवारांना नियुक्‍त केलेल्या दिनांकापासून दोन वर्ष ब तीन महिन्याच्या आत कायदा, भाषा, 
कवायत, घोडदौड, इत्यादी विहित केलेल्या चाचण्या आणि वेळोवेळी विहित करण्यात येणाऱ्या इतर चाचण्या 


उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


3201 [Recruitment DySP\State Service Exam 2009CR 14.2011 Bharade Order 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, दिनांक १९ 
मार्चे,२००३ च्या तरतुदीनुसार उमेदवारांनी संगणक हाताळणे/बापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र 
नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहील. 
५) उक्त उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये वेतन बॅण्ड रु.१५६००-३९१०० | ग्रेड वेतन रु.५४०० 
या वेतनश्रेणीत नियमानुसार अनुज्ञेय वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पहिली 
वाषिक वेतनवाढ देण्यात येईल. ब त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात 


६) उक्त उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेबा-४, दि.३१.१०.२००५ 
नुसार fated केलेली "परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 

७) उक्त उमेदवारांना नियुक्‍तीबर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळणार 
नाही. 

८) उक्त उमेदवारांनी दोन वर्ष ब तीन महिन्याचा परिविक्षा कालाबधी किंबा त्यानंतर आवश्यकतेनुसार 
वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलीस उपअधीक्षक / सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 

९) उक्त उमेदवार जर दोन वर्ष ब तीन महिने या परिविक्षा कालावधीत किंबा वाढविलेल्या परिविक्षा 
कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकल्या नाहीत आणि / किंबा विहित विभागीय परिक्षा 
/चाचण्या उत्तीर्ण झाल्या नाहीत किंबा गैर वर्तणूकोबद्दल दोषी आढळले किंबा पोलीस सेवेस अभियोग्य नसल्याचे 
आढळले तर त्यांची सेबा समाप्त करण्यात येईल. 

१०) उक्त उमेदवारांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी ब हिंदी भाषा परिक्षा तसेच विहित विभागीय परिक्षा 
उत्तोण व्हावे लागेल 

११) वर नमूद केलेल्या अटी ब शर्ती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्यसेवा 


अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


> 


F 


D:A2U1 [WReeruitment DySP\State Service Exam_2009CR [4.2011 Bharade_ Order 


2. उक्त ३ उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथ 
तात्काळ रुजू करुन घेण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती 
कायवाही त्वरित करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cizum 


( प्र. भि. चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
© महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपी, 

» अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

« संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

» महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

« महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. | 

» सचिव, महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी 
मार्ग,मुंबई-४०० ००१. (पत्राने) 

© अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

* निवासो लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

*« जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

« सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 

« वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

» श्रीमती प्रिती प्रकाश टिपरे, "प्रितम" १६७, श्री. बालाजी नगर, देवपूर, धुळे ४२४ ००५ (नोंदणीकृत डाकेने) 

»« श्रीमती अश्तिनी सुर्यमान शेलार, १७/१११५, MHB कांलनी, अभ्युदय नगर, कालाचौकी, मुंबई-४०००३३ 
(नोंदणीकृत डाकेने) 

» श्रीमती कल्पना माणिकराब भराडे, पोलीस वसाहत, घर क्र.ए-३८, हिंगोली, ता.जि.हिंगोली (नोंदणीकृत 
डाकेने) . 

* निवडनस्ती-पोल-१अ. 


